सन 2022-23 व सन 2023-28 मध्ये राष्ट्रीय कृषि 
विकास योजना रफ्तार अंतर्गत अधिकारी, क्षेत्रिय 
कर्मचारी तसेच आत्मा समिती सदस्यांच्या वनामती 
व रामेती येथे राबविण्यात येणा-या रु.११३२.६४ लक्ष 
निधीच्या प्रशिक्षण व क्षमताबांधणीच्या कार्यक्रमास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, Rad, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१९३/३-अओ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १८ नोव्हेंबर, २०२२ 


वाचा - 


१) कृषि व पदुम विभाग शासन पत्र क्र. आरकेव्ही-२०२२/प्र.क्र. १३७/१४-ओ दि. ०६/१०/२०२२ 

२) संचालक (आत्मा),कृषि आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे पत्र क्र.कृआ.पुणे/नस्ती /आत्मा 
/(वि.प्र.५ शाखा/प्र.क्र.9/३७५९३/२०२२, दि. ०९.११.२०२२ 

३) संचालक (आत्मा),कृषि आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे पत्र क्र.कृआ.पुणे/नस्ती /आत्मा 
/(वि.प्र.५ शाखा/प्र.क्र.9/३८०७७/२०२२, दि. १४.११.२०२२ 


प्रस्तावना - 

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या ३० व्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीच्या (5_50 
दि.२२.०८.२०२२ रोजीच्या बैठकीमध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत अधिकारी, क्षेत्रिय कर्मचारी 
तसेच आत्मा समिती सदस्यांच्या वनामती व रामेती येथे राबविण्यात येणा-या प्रशिक्षण व 
क्षमताबांधणीच्या कार्यक्रमाकरीता रु.११३२.६४ लक्ष अनुदान रक्कमेच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात 
आलेली आहे. 

त्यानुषंगाने संचालक(आत्मा) यांनी संदर्भाधीन दि.१४.११.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये राष्ट्रीय कृषि 
विकास योजना TR अंतर्गत अधिकारी, क्षेत्रिय कर्मचारी तसेच आत्मा समिती सदस्यांच्या वनामती व 
रामेती येथे राबविण्यात येणा-या प्रशिक्षण व क्षमताबांधणीच्या कार्यक्रमाकरीता सन २०२२-२३ मध्ये 
रक्‍कम रु. ६२६.५५ लक्ष व सन २०२३-२४ मध्ये रक्‍कम रु.५०६.०९ लक्ष अशा एकुण रु. ११३२.६४ लक्ष 
निधीच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमास प्रशासकीय मंजूरी मिळणेबाबत प्रस्ताव सादर केला आहे. 


त्यानुसार सन २०२२-२३ व सन २०२३-२४ मध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना CAR अंतर्गत 
अधिकारी, क्षेत्रिय कर्मचारी तसेच आत्मा समिती सदस्यांच्या वनामती व रामेती येथे राबविण्यात येणा-या 
रु.११३२.६४ लक्ष निधीच्या प्रशिक्षण व क्षमताबांधणीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे - 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१९३/३-ओ 


शासन निर्णय : 


१) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना TRI अंतर्गत अधिकारी, क्षेत्रिय कर्मचारी तसेच आत्मा समिती 
सदस्यांच्या वनामती व रामेती येथे राबविण्यात येणा-या प्रशिक्षण व क्षमताबांधणीच्या कार्यक्रमाकरीता 
सन २०२२-२३ मध्ये रक्‍कम रु. ६२६.५५ लक्ष (अक्षरी रुपये सहा कोटी सव्वीस लक्ष पंचावन्न हजार फक्त) 
व सन २०२३-२४ मध्ये रक्‍कम रु.५०६.०९ लक्ष (अक्षरी रुपये पाच कोटी सहा लक्ष नऊ हजार फक्त) 
अशा एकुण रु. ११३२.६४ लक्ष (अक्षरी रुपये अकरा कोटी बत्तीस लक्ष चौसष्ठ हजार फक्त) निधीच्या 
प्रशिक्षण व क्षमताबांधणीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२) सदर कार्यक्रामांतर्गत रु.११३२.६४ लक्ष (अक्षरी रुपये अकरा कोटी बत्तीस लक्ष चौसष्ठ हजार फक्त) 
इतका निधीच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


३) सदर योजने अंतर्गत निधी बाबतचा तपज्ञील सोबतच्या परिशिष्ट “अ” नुसार राहील. 


४) प्रस्तुत प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्याकरीता निधी वितरणाची कार्यवाही राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 
कक्ष, कृषि आयुक्तालय, पुणे यांच्याकडून करण्यात येईल. 


५) या आदेशान्वये उपलब्ध करुन देण्यात येणारा निधी सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात अखर्चीत 
राहणार नाही, याची सर्व संबंधित यंत्रणांनी दक्षता घ्यावी. 


६ सदर योजना राबविण्यासाठी झालेल्या खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे संचाळक, आत्मा यांनी 
शासनास वेळोवेळी सादर करावी. 


७ सदर शासन निर्णयाची काटेकोरपणे अमंलबजावणी होईल याची दक्षता आहरण व संवितरण 
अधिकारी यांनी घ्यावी. या योजनेसाठी खर्च करताना सर्व वित्तीय नियम, विनियम, वित्तीय शासन 
निर्णय, अधिसूचना, आदेशा, केंद्र शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले sear, केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या 
मार्गदर्शक सूचना आणि भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक यांचे या संदर्भातील निरिक्षण आणि 
खर्चात अनियमितता होणार नाही यांचे पालन होईल या अटीच्या अधिन राहून मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१११८१५०००५३२०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


HEMANT GORAKHNATH « 
MHAPANKAR 


(हे. गो. म्हापणकर ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति — 


१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१९३/३-ओ 


२. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 

३. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

४. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

५. संचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था,नागपूर 

६. संचालक (आत्मा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (१० जादा प्रतींसह) 

७. सर्व संचालक / सर्व सहसंचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा), मुंबई / नागपूर, 

९. सर्व विभागीय कृषी सह संचालक, 

१०.कृषि सह संचालक ( विस्तार), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

११. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, 

१२. प्राचार्य, सर्व रामेती, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ( पुणे, कोल्हापूर, औरंगाबाद, अमरावती, नाशिक, 
नागपूर व खोपोली) 

१३. सर्व प्रकल्प संचालक (आत्मा) 

१४. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे (संगणक कक्ष), नवीन प्रशासन भवन, मुंबई, 

१५. वित्त विभाग (व्यय-१ / अर्थसंकल्प-१२), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१६. नियोजन विभाग का.१४३२, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१७. सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन १२ अ, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१८. कार्यासन २-अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१९. निवड नस्ती 3-31. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१९३/३-ओ 


परिशिष्ट “अ 
शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्रमांक- संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१९३/३-अ, 
दिनांक : १८ नोव्हेंबर, २०२२ चे सहपत्र 


सन २०२२-२३ व सन २०२३-२४ मध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना VaR अंतर्गत अधिकारी, क्षेत्रिय कर्मचारी 


तसेच आत्मा समिती सदस्यांच्या वनामती व रामेती येथे राबविण्यात येणा-या रु.११३२.६४ लक्ष निधीच्या प्रशिक्षण 
व क्षमताबांधणीच्या कार्यक्रमाचे तपशील 


अ.क्र बाब निधी (रु.लाख) 
।१__| सन २०२२- २०२३ या कालावधीतील प्रशिक्षणाचा खर्च ६२६.५५ 
२ | PA २०२३- 2028 या कालावधीतील प्रशिक्षणाचा खर्च ५०६.०९ 

एकूण ११३२.६४ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


